Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 

[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १०.०० 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरूवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ चार अ , चार - ब 

F 

व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ अमरावती 9-99 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , 
: नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र.अ. - भू.सं.अ.का. - कावि - ४०५-२०२२ . 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ६ ९ १ / २०२१ , दिनांक ०७-१०-२०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
अ.- एक -१ ( १५४७ ) . ( १ ) 


वर्ष ८ , अंक २२ ] 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
i 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . एस . एस . अपार , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६ ९ - ४७-२०१२-२०१३ , मौजा रेडवा 
गाव रेडवा , तालुका चांदूरबाजार , जिल्हा अमरावती . 

अ.क्र . 

सर्व्हे नं . / गट नं . 

अंदाजित क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

१ 

१३/१ 

० १० 

२ 

३०/१ 

० ०७ 

३ 

३०/२ 

० ०७ 

भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 

० २४ 

. 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव 

: कार्यकारी अभियंता , सा . बां . विभाग , अचलपूर . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: रेडवा ते गावठाण सडक कामाकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ 

: गावातील लोकांना दळणवळणासाठी व शेती पुरक व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ व रोजगारनिर्मिती इत्यादी 
पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक – 

पवनीत कौर , 

अमरावती : 
दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 

जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

३ 

भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . ३२२ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 

वाचा : ( १ ) शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५ - प्र . क्र . ३४ - अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ . 

( २ ) शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५ - प्र.क्र . ३४- अ - २ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ . 

( ३ ) म . शा . महसूल व वन विभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन ०१-२०१७ - प्र.क्र . १२ - भाग अ -२ - मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१७ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत जाहीर नोटीस 

क्रमांक मं . अ . उपजिभूसं.- लसिंकामे - कावि - २३८-२०२२ . - 

ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी सामदा सौंदडी बृह्त लघु प्रकल्पाचे प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५ - प्र.क्र . ३४ - अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील 
जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत त्यांचे कार्यालयीन पत्र जा . क्र . ५३०-२०२१- अपाविअ - रेशा - सामदा सौ- भूसंपादन -२०२१ , दिनांक ८ 
फेब्रुवारी २०२१ नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव ०८-४७-२०२०-२१ , मौजा कासमपूर , ता . दर्यापूर , जि . अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ०.३ ९ हे . आर चा प्रस्ताव 
मा . जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे मार्फत प्राप्त झाला आहे . तथापि , उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे पत्र जा . क्र . १०५५२ - भूमापन - भूसं - मौजा 
कासमपूर -२०२१ , दिनांक ७ डिसेंबर २०२१ नुसार प्राप्त संयुक्त मोजणी अहवालानुसार सदर प्रस्तावाचे अंतिम क्षेत्र ०.४१ हे . आर निश्चित करण्यात 
आले आहे . 

$ 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र . अ.का. प्र.अ.- भूसंपादन- कावि- १३८-२०२१ , दिनांक २ मार्च २०२१ अन्वये उक्त 
प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि त्याअनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व 
वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७ - प्र . क्र . १२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 

त्याअर्थी , आता ; 

( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , अमरावती तथा सदस्य 
सचिव , जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती याद्वारे , - 

अनुसूची- एक 

खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे , आणि ; 

अनुसूची- दोन 

सामदा सौंदडी बृह्त लघु प्रकल्पाचे प्रयोजनाकरीता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समिती 
मार्फत भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या 
शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणित होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित 
करण्यात येईल . 

अनुसूची- तीन 

संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र ( विकल्प ) मागवित आहे . 

( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमून्यातील संमतीपत्र ( विकल्प ) कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

( ३ ) संमतीपत्राचा ( विकल्प ) विहीत नमूना कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - चार 

सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०२०-२१ , मौजा कासमपूर , ता . दर्यापूर , जि . अमरावती येथे सामदा सौंदडी बृह्त लघु प्रकल्पाचे 
प्रयोजनाकरीता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील 

अ.क्र . 

भूधारकाचे 

मौजा 

गट / सर्व्हे क्र . 

भो.व. 

नमूना ७/१२ प्रमाणे 

खरेदी करावयाचे 

नाव 

क्षेत्र 

एकूण क्षेत्र 
( ६ ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ७ ) 

हे . आर 

हे . आर 

१ 

१ 

० ४१ 

० ४१ 

सविता यशवंतराव नागे कासमपूर , ता . दर्यापूर , १०८ 
जि . अमरावती 

०४१ 

०४१ 

( अवाच्य ) , 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 

अमरावती : 
दिनांक १८ मे २०२२ . 

लघु सिंचन कामे , अमरावती तथा 

सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती 
अमरावती . 

भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . ३२३ . 

जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांजकडून 

वाचा : ( १ ) मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ - ग्रापंनि - २०२१ - प्र.क्र .१ - का -८ , दिनांक १७ 

११-२०२१ . 

( २ ) मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक- रानिआ - नप - २०२१ - प्र.क्र .६ - का -६ , दिनांक २४-११ 

२०२१ . 

( ३ ) मा . पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा - न.पं. मानोरा व ग्रा.पं. पोट - निवडणूक - क . १४४ - प्रतिबंधक आदेश - ५८८२ 
२०२१ , दिनांक १६-१२-२०२१ . 

आदेश 

क्रमांक कक्ष - ८ - अका ( गृह ) - कावि - ९७७-२०२१– 

ज्याअर्थी , मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील संदर्भिय पत्र क्रमांक ( १ ) व ( २ ) अन्वये नगर पंचायत , मानोरा व 
ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक -२०२१ चा कार्यक्रम जाहीर झाला असून वाशिम जिल्ह्यातील नगर पंचायत , मानोरा व ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक अनुषंगाने 
दिनांक २१-१२-२०२१ रोजी मतदान व दिनांक २२-१२-२०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे . नगर पंचायत , मानोरा व ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक 
दरम्यान मतदान व मतमोजणीचे रोजी लोक राजकीय कारणावरून भांडण , तंटे करतात व त्याचे रुपांतर मोठ्या भांडणात किंवा घटनेत रुपांतर होवून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते . या सर्व बाबींना प्रतिबंध घालण्यासाठी व निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कायदा व 
सुव्यवस्था आबाधित राखण्याचे उद्देशाने निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोणातून निवडणूकी 
दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकरीता संबंधित निवडणूक क्षेत्रात दिनांक २०-१२-२०२१ रोजीचे सकाळी ६.०० वा . ते दिनांक २१-१२-२०२१ 
रोजीचे सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत तसेच मतमोजणीचे दिवशी दिनांक २२-१२-२०२१ रोजीचे सकाळी ६.०० वा . ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत फौजदारी 
दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणे बाबतचे संदर्भिय पत्र क्रमांक ( ३ ) या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 

ज्याअर्थी , वर नमूद संदर्भ क्रमांक ( ३ ) चे पत्राचे अवलोकन करून , नगर पंचायत , मानोरा व ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक -२०२१ चे अनुषंगाने 
संबंधित निवडणूक क्षेत्रात व मतमोजणीचे ठिकाणी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे 
आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , वाशिम , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान अधिकारांचा वापर करून , निवडणुकीच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने नगर पंचायत , मानोरा व 


oc 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

५ 

ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक -२०२१ अनुषंगाने संबंधित निवडणूक क्षेत्रात दिनांक २०-१२-२०२१ रोजीचे सकाळी ६.०० वाजता ते दिनांक २१-१२-२०२१ 
रोजीचे सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत तसेच मतमोजणीचे दिवशी दिनांक २२-१२-२०२१ रोजीचे सकाळी ६.०० वाजता ते मतमोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया 
संपेपर्यंत मतमोजणीचे ठिकाणी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करीत आहे . 

दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ . 

भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . ३२४ . 

वाचा : ( १ ) मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१- प्र.क्र .६ - का -६ , दिनांक १७-१२ 

२०२१ . 

( २ ) मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक- रानिआ - ग्रापंनि - २०२१ - प्र.क्र .१ - का -८ , दिनांक १७ 

१२-२०२१ . 

( ३ ) मा . पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा- न.पं. मानोरा व ग्रा.पं. पोट - निवडणूक - क्र .१४४ - प्रतिबंधक आदेश- २०३ 
२०२२ , दिनांक १३-१-२०२२ . 

आदेश 

क्रमांक कक्ष - ८ - अका ( गृह ) - कावि - २६-२०२२. 

ज्याअर्थी , मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील संदर्भिय पत्र क्रमांक ( १ ) व ( २ ) अन्वये नगर पंचायत , मानोरा व 
ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक - २०२१ चा कार्यक्रम जाहीर झाला असून वाशिम जिल्ह्यातील नगर पंचायत , मानोरा व ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक अनुषंगाने 
दिनांक १८-१-२०२२ रोजी मतदान व दिनांक १ ९ - १-२०२२ रोजी मतमोजणी होणार आहे . नगर पंचायत , मानोरा व ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक दरम्यान 
मतदान व मतमोजणीचे रोजी लोक राजकीय कारणावरून विनाकारण भांडण , तंटे करतात व त्याचे रुपांतर मोठ्या भांडणात किंवा घटनेत रुपांतर होवून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते . या सर्व बाबींना प्रतिबंध घालण्यासाठी व निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कायदा व 
सुव्यवस्था आबाधित राखण्याचे उद्देशाने निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोणातून निवडणुकी 
दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकरीता संबंधित निवडणूक क्षेत्रात दिनांक १७-१-२०२२ रोजीचे सकाळी ६.०० वा . ते दिनांक १८-१-२०२२ रोजीचे 
सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत तसेच मतमोजणीचे दिवशी दिनांक १ ९ - ०१-२०२२ रोजीचे सकाळी ६.०० वा . ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत फौजदारी दंड 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणे बाबतचे संदर्भिय पत्र क्रमांक ( ३ ) या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 

ज्याअर्थी , वर नमूद संदर्भ क्रमांक ( ३ ) चे पत्राचे अवलोकन करून , नगर पंचायत , मानोरा व ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक - २०२१ चे अनुषंगाने 
संबंधित निवडणूक क्षेत्रात व मतमोजणीचे ठिकाणी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे 
आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , वाशिम , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान अधिकारांचा वापर करून , निवडणुकीच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने नगर पंचायत , मानोरा व 
ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक- २०२१ अनुषंगाने संबंधित निवडणूक क्षेत्रात दिनांक १७-०१-२०२२ रोजीचे सकाळी ६.०० वाजता ते दिनांक १८-०१-२०२२ 
रोजीचे सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत तसेच मतमोजणीचे दिवशी दिनांक १ ९ - ०१-२०२२ रोजीचे सकाळी ६.०० वाजता ते मतमोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया 
संपेपर्यंत मतमोजणीचे ठिकाणी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करीत आहे . 

वाशिम : 

शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हादंडाधिकारी तथा 
जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 
वाशिम . 

दिनांक १४ जानेवारी २०२२ . 

अ . - एक -२ ( १५४७ ) . 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२५ . 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

संदर्भ . – ( १ ) पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा - का . वसु . प्रतिबंधक -५ ९४७-२०२१ , दिनांक २२-१२-२०२१ . 
- 
( २ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . कक्ष - ३- आ.व्य.- कलि - कावी- १६१८-२०२१ , दिनांक ३०-११-२०२१ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये आदेश लागू करणेबाबत 
आदेश 

क्रमांक कक्ष - ८ - अ.का . ( गृह ) - कावि - ९ ८ ९ - २०२१– 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्यात दिनांक ३१-१२-२०२१ रोजी नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी नागरीक एकत्र जमून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 
करतात तसेच दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजी बौद्ध धर्मीयांचे वतीने व पक्ष / संघटनांचे वतीने भिमा कोरेगाव शौर्य दिवस साजरा करण्यात येतो व त्यानिमित्त 
विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असून नजीकेचे काळात शेजारचे अकोला , अमरावती व यवतमाळ 
जिल्ह्यात घडलेल्या जातीय घटनेच्या प्रतिक्रिया आगामी सण उत्सवाचे काळात उमटून जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . सद्यःस्थितीत राज्यात एस . टी . महामंडळ कर्मचारी यांचा महामंडळास महाराष्ट्र शासनात समावेश करण्याचे मागणीसाठी कामबंद 
आंदोलन सुरू आहे . राज्यात नोकरीमध्ये पदोन्नतीस मागासवर्गीयांना ३३ % आरक्षण कायम ठेवावे , या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांकडून विविध 
प्रकारच्या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे . एमएसपी कायदा लागू करणे , शेतकरी कर्जमाफी , पीक कर्ज मंजुरी , दूध दरवाढ , वाढती महागाई , 
वीज बिल माफी , शेतक - यांना नुकसान भरपाई तसेच इतर विविध मागण्यांसदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने 
आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण - उत्सवांचे दृष्टीने अत्यंत 
संवेदनशील आहे . करीता जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे या करीता दिनांक २८-१२-२०२१ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक 
११-०१-२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणेबाबतचे पोलीस 
अधीक्षक , वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र क्रमांक ( १ ) या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 

त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला 
प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक २८-१२-२०२१ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक ११-०१-२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील 
गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 

२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून 

नेण्यास . 

३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 

४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स प्रदर्शन करणे . 

५. वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणने , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा 
त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या जमावास 
एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . तसेच , या कार्यालयाचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २ ) अन्वये वाशिम जिल्ह्यामध्ये कोविङ -१ ९ 
प्रतिबंधक उपाययोजनाचे अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या बाबींचे पालन करून प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर 
शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अत्यंयात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू 
राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २८-१२-२०२१ रोजीचे 
००.०१ वा . पासून ते दिनांक ११-०१-२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 
ते 

प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

७ 

आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच , आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी 
संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका कराव्यात . 

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३२६ . 

संदर्भ ( १ ) पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा- का वसु - प्रतिबंधक - १३१-२२ , दिनांक १०-०१-२०२२ . 

( २ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . कक्ष - ३ आ . व्य . - कलि - कावी - ३५-२०२२ , दिनांक ० ९ - ०१-२०२२ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये आदेश लागू करणेबाबत 

आदेश 

क्रमांक कक्ष - ८ - अ.का . ( गृह ) - कावि- १८-२०२२ 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १४-०१-२०२२ रोजी मकरसंक्रात उत्सव आहे . तसेच दिनांक २६-०१-२०२२ रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा 
होणार आहे . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असून नजीकचे काळात शेजारचे अकोला , अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात घडलेल्या जातीय 
घटनेच्या प्रतिक्रिया आगामी काळात उमटून जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शासनाने राज्यात 
ओमेक्रॉन / कोरोना विषाणु संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक १०-०१-२०२२ रोजी पासून संबंधित नियमावली लागू केली आहे . सद्यस्थितीत राज्यात 
एस . टी . महामंडळ कर्मचारी याचा महामंडळास महाराष्ट्र शासनात समावेश करण्याचे मागणीसाठी कामबंद आंदोलन सुरू आहे . राज्यात नोकरीमध्ये 
पदोन्नतीस मागासवर्गीयांना ३३ % आरक्षण कायम ठेवावे , या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांकडून विविध प्रकारच्या आंदोलनाचे आयोजन 
करण्यात येत आहे . एमएसपी कायदा लागू करणे , शेतकरी कर्जमाफी , पीक कर्ज मंजुरी , दूध दरवाढ , वाढती महागाई , वीज बिल माफी , शेतक - यांना 
नुकसान भरपाई तसेच इतर विविध मागण्यांसदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन 
केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण - उत्सवांचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . करीता जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे या करीता दिनांक १२-०१-२०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २६-०१-२०२२ रोजीचे २४.०० वा . 
पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणेबाबतचे पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र 
क्रमांक ( १ ) या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 

त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला 
प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १२-०१-२०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २६-०१-२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील 
गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 

२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 

३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 

४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स प्रदर्शन करणे . 

५. वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणने , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा 
त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या जमावास 
एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . तसेच , या कार्यालयाचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २ ) अन्वये वाशिम जिल्ह्यामध्ये ओमेक्रॉन / 
कोविड -१ ९ प्रतिबंधक उपाययोजनाचे अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या बाबींचे पालन करून प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 
किंवा इतर शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अत्यंयात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व 
कार्यक्रमास लागू राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १२ 
०१-२०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २६-०१-२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 
ते 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून 
आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच , आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी 
संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका कराव्यात . 

वाशिम : 

शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम . 

दिनांक ११ जानेवारी २०२२ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२७ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

संदर्भ - पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र क्र . जि.वि.शा- ८२७३-२०२१ , दिनांक २०-१२-२०२१ . 

आदेश 

क्रमांक कलि - एमएजी - डे - २७- कावि- १३८१-२०२१. 

उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १-०६-२०२० पासून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये 
प्रभावी उपाययोजना करण्याकरिता कलम १४४ लागू करण्यात आली आहे . तरी अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यांतर्गत कोरोना प्रतिबंधक नियमांमध्ये शिथीलता 
देण्यात आली आहे . 

दिनांक २१-१२-२०२१ रोजी अमरावती ग्रामीण घटकामध्ये तिवसा , नगर पंचायत व २२ ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक करीत मतदान घेण्यात 
येणार आहे . तसेच , दिनांक २५-१२-२०२१ रोजी ख्रिसमस / नाताळ सणानिमित्ताने विविध ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . 

दिनांक ३१-१२-२०२१ रोजी वर्षाचा शेवटचा दिवस व दि . ०१-०१-२०२२ रोजी नववर्ष प्रारंभ होत असल्यामुळे अमरावती ग्रामीण घटकामध्ये 
विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . 

म.रा.वि.वि कंपनी विरूद्ध शेतकरी आंदोलने केली जात आहेत . तसेच , दि . ०६-११-२०२१ रोजी चे मध्यरात्री पासून एस . टी . महामंडळास राज्य 
शासनामध्ये विलीगीकरण करावे या मुख्य मागणी व इतर मागण्यासंदर्भात एस टी महामंडळ कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत . 

उपरोक्त सण - उत्सवाचे औचित्य साधून अचानक कुठल्याही संघटनेकडून किंवा धार्मिक संघटनेकडून मिरवणूक व यात्रा उत्सव भरविण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

तसेच , संचारबंदी दरम्यान होणा - या अडचणी करीता विविध स्थानिक मुस्लीम संघटना , हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष 
आपल्या मागण्याकरीता अचानक आंदोलने करू शकतात . वाढीव पेट्रोल व डिझेल दरवाढी विरोधात राजकीय संघटना मोर्चा , धरणे , रॅली इत्यादी 
आंदोलने केली जात आहेत . त्याच प्रमाणे मराठा / धनगर समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकाकडून क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण करून तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकिय पक्ष 
संघटना कडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्या करीता आंदोलने करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक २१-१२-२०२१ चे १.०० वा . पासून ते दिनांक 
०४-०१-२०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत लागू करण्याबाबतचे आदेश निर्गमीत करण्यात यावेत . 

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यस्थेची परिस्थिती अबाधीत राहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील 
प्रकारास बंदी घालीत आहे . 

अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

( १ ) शस्त्र तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे जीवित हानी होवू शकते असे शस्त्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

९ 

( २ ) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 

( ३ ) दगड , विटा इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 

( ४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळ्याचे प्रदर्शन करण्यास . 

( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीत्स चाळे करणे , अंगविक्षेप करणे , चित्र विचित्र कृती करणे , छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे . 
अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 

मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या मुं . पो . का . च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दिनांक २१-१२-२०२१ 
चे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक ०४-०१-२०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून ग्रामीण भागात लागू 
राहील . 

उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई करण्यात 
येईल . तसेच कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लघंनाबाबात संबंधीतांवर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ 
च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , तमाशे , धार्मिक शासकीय 
कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता / ओळी मधून कोणत्याही पोलीस 
स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 

माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दि . २० डिसेंबर २०२१ रोजी जारी केले . 

दिनांक २० डिसेंबर २०२१ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२८ . 

संदर्भ - पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र क्र . जि . वि . शा - १४-२०२२ , दिनांक ०३-०१-२०२२ . 

आदेश 

क्रमांक कलि- एमएजी - डे- २७ - कावि - ०३-२०२१ 

उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १-०६-२०२० पासून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये 
प्रभावी उपाययोजना करण्याकरिता २१.०० वा . ते ०६.०० वा . पर्यंत कलम १४४ लागू करण्यात आली आहे . 

दिनांक १८-०१-२०२२ रोजी अमरावती ग्रामीण घटकामध्ये तिवसा , नगर पंचायत व ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक करीता मतदान घेण्यात येणार 
आहे . तसेच दिनांक १ ९ - ०१-२०२२ रोजी मतमोजणी करण्यात येणार आहे . 

दिनांक १४-०१-२०२२ रोजी मकरसंक्रात सणानिमित्त जिल्ह्यात यात्रा उत्सव , पतंग उत्सव व इतर काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

म.रा.वि.वि कंपनी विरूद्ध शेतकरी आंदोलने केली जात आहेत . तसेच , दि . ०६-११-२०२१ रोजी चे मध्यरात्री पासून एस . टी . महामंडळास राज्य 
शासनामध्ये विलीगीकरण करावे या मुख्य मागणी व इतर मागण्यासंदर्भात एस टी महामंडळ कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत . 

उपरोक्त सण - उत्सवाचे औचित्य साधून अचानक कुठल्याही संघटनेकडून किंवा धार्मिक संघटनेकडून मिरवणूक व यात्रा उत्सव भरविण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

तसेच , संचारबंदी दरम्यान होणा - या अडचणी करीता विविध स्थानिक मुस्लीम संघटना , हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष 
आपल्या मागण्याकरीता अचानक आंदोलने करू शकतात . वाढीव पेट्रोल व डिझेल दरवाढी विरोधात राजकीय संघटना मोर्चा , धरणे , रॅली इत्यादी 
आंदोलने केली जात आहेत . त्याच प्रमाणे मराठा / धनगर समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकाकडून क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण करून तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकिय पक्ष 
संघटना कडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्या करीता आंदोलने करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

अ . - एक -३ ( १५४७ ) . 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
परिक्षेत्र वगळून 

अमरावती 

तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत रहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय 
जिल्ह्यामध्ये ग्रमीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक ०५-०१-२०२२ चे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक 
१ ९ - ०१-२०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत लागू करण्याबाबतचे आदेश निर्गमीत करण्यात यावेत . 

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यस्थेची परिस्थिती अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील 
प्रकारास बंदी घालीत आहे . 

अधिसूचना मुं.पो. कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

( १ ) शस्त्र तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे जीवित हानी होवू शकते असे शस्त्र . 

( २ ) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 

( ३ ) दगड , विटा इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 

( ४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळ्याचे प्रदर्शन करण्यास . 

( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीत्स चाळे करणे , अंगविक्षेप करणे , चित्रा विचीत्र कृती करणे , छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे . 
अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी धोका होण्याची शक्यता घेऊन 
बंदी घालीत आहे . 

मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या मुं.पो.का. च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दिनांक ०५-०१-२०२२ 
चे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १ ९ - ०१-२०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून ग्रामीण भागात लागू 
राहील . 

उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई करण्यात 
येईल . तसेच कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लघंनाबाबात संबंधीतांवर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ 
च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , तमाशे , धार्मिक शासकीय 
कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता / ओळी मधून कोणत्याही पोलीस 
स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 

माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दि . ४ जानेवारी २०२२ रोजी जारी केले . 

आशिष बिजवल , 

अमरावती : 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
अमरावती . 

दिनांक ४ जानेवारी २०२२ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२ ९ . 

वाचा . – पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा - प्रतिआदेश -४३ ९१-२०२१ , दिनांक २७-१२-२०२१ . 

आदेश 

क्रमांक गृहशाखा - डेस्क - १२- कावि- १६००-२०२१ 

संदर्भाकिंत पत्रानुसार पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी बस दरात झालेली वाढ , अति पावसामुळे शेतीचे झालेले नुकसान संदर्भात किंवा ओबीसी 
आरक्षण संदर्भात निदर्शने , मोर्चा , आंदोलने तसेच मराठा आरक्षण , कृषी कायदा विरोधात तसेच वीज बिलासंदर्भात इ . कारणावरून जिल्ह्यात 
ठिकठिकाणी आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शेतक - यांच्या वतीने कर्जमाफी , कांदा निर्यात बंदी व तसेच पेट्रोल - डिझेल यांचे वाढलेले 
भाव या कारणावरून सुद्धा आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच नगर पंचायत व ग्रामपंचायत पोट - निवडणूक या काळात हिंदू , मुस्लीम 
व अनुसूचित जातीच्या संघटनातर्फे विविध कारणावरून मिरवणुका , रॅली , मोर्चा सारखे आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . इतर विरोधी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

११ 

राजकीय पक्ष , संघटना , सामाजिक कार्यकर्ते , कर्मचारी संघटना यांचे द्वारा त्यांचे मागण्यावर शासनाचे लक्ष केंद्रीत करण्याकरीता धरणे , आंदोलने , 
निवेदने , मोर्चा उपोषण इ . स्वरूपाचे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तरी संभाव्य कोविड -१ ९ चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता तसेच 
कोरोना लसीकरण , लसीची कमतरता , ऑक्सीजनचा तुटवडा , रशियन स्पुटनिक लस या कारणावरून कोवीड १ ९ संदर्भात घालण्यात आलेले निर्बंध 
पाहता यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा दृष्टीने ०१-०१-२०२२ चे ००.०१ वा . ( मध्यरात्री पासून ) ते दिनांक १५-०१-२०२२ चे 
२४.०० वा . ( मध्यरात्री पर्यंत ) जिल्ह्यात कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याबाबत कळविले आहे . 

तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक आहे . 

त्याआर्थी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , ललितकुमार व - हाडे , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे आदेशीत करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक 
ठिकाणी किंवा त्याच्याजवळ , 

( १ ) शस्त्र , काठी , तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 

( २ ) लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तु जवळ बाळगणार 
नाहीत . 

( ३ ) कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 

( ४ ) दगड , क्षेपणीक उपकरणे किंवा ब्लास्टींग किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 

( ५ ) आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप / विटंबनात्मक नकला करणार नाही , सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , 
व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 

( ६ ) व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजून दुखावण्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तण करणार 
नाहीत . 

तसेच ज्याअर्थी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) यवतमाळ जिल्ह्यात 
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 

आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा तसेच समक्ष अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 
मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही . या आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणुका / कार्यक्रम यांना ( शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी यांचे धरणे / 
आंदोलन इ . वगळता ) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी . 

ज्या शासकीय / निमशासकीय कर्मचा - यांना धरणे आंदोलन / निदर्शने करावयाचे असेल व त्याकरीता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्यास 
त्याकरीता पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील . त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे / आंदोलन / निदर्शने 
करावयाच्या दिनांकाच्या किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक असेल . 

सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे . सदरचा आदेश दिनांक ०१-०१-२०२२ चे ००.०१ वा . ( मध्यरात्री पासून ) ते 
दिनांक १५-०१-२०२२ चे २४.०० वा . ( मध्यरात्री पर्यंत ) अंमलात राहील . हा आदेश बहूसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिद्धी 
दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी . तसेच , सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसिलदार / पोलीस स्टेशन 
यांचे कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 

हे आदेश दिनांक दि . २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 

ललितकुमार व - हाडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

यवतमाळ 

दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ . 

यवतमाळ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


